सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
Vania सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गाची दि.१.१.२००४ 
ते ३१.१२.२००९ या कालावधीची दि.२८.११.२०१६ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२७/आस्था१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ जून, २०२१ 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.४६/ 
आस्थापना १, दि.२८.११.२०१६ 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.४६/आस्थापना १, दि.२८.११.२०१६ 


नुसार सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गाची दिनांक १.१.२००४ ते ३१.१२.२००९ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. ४८ वरील श्री. चंद्रशोखर ईश्वर गिरी यांनी त्यांच्या 
नावासमोर दिव्यांग बाबतची नोंद करण्याबाबत निवेदन शासनास सादर केले आहे. श्री गिरी यांनी दिलेले निवेदन व 
पुरावे पहाता त्यांच्या नावासमोर खालीलप्रमाणे दिव्यांग (अस्थिव्यंग) अशी नोंद करण्यात येत आहे. 


ये. नाव जन्म दिनांक नियुक्‍ती महाराष्ट्र | नियुक्तीचा येष्ठ सेवानिवृत्ती क्षणिक | अभिप्राय 
क्र दिनांक लोकसेवा मार्ग दिनांक दिनांक अर्हता 

आयोगाच्या 

सन २००४ 

च्या 

यादीतील 

गुणवत्ता 

क्रमांक 
४८ | श्री. dearer ईश्वर | ३०.१०.१९७४ | १.१०.२००७ 4 सरळसेवा | 91.90.2009 | 39.90.2032 | बी.ई. दिव्यांग 

गिरी (भ.ज.बो (अस्थिव्यंग) 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०७११४९१३४४१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | ी 
, Satish Kashinath ८५५ 
254. bd45dd71 1c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962687c4be 
78f5251636a62, 
serialNumber=447c8b1 1201db56e60bd92a6c6fb60347e6c16ec635920 
a p e cc8ec2fa91 8e790339, cn=Satish Kashinath Hadpe 
Date: 2021.06.07 11:57:49 +05'30° 


(SAT का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग क्र.१, नागपूर 

संबंधीत कर्मचारी द्वारा कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग क्र.१, नागपूर 

कार्यासन अधिकारी आस्थापना ३/सेवा २ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
निवडनस्ती आस्थापना -१. 


